मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-३ प्रकल्पामधील 
राज्यशासनाचे दुय्यम कर्ज सहाय्य मुंबई मेट्रो 
रेल कार्पोरेशन यांना वितरित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र हासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१०५/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मार्च, २०१८. 


संदर्भ : (१) नगर विकास विभाग, शा.नि. क्र.एमआरडी-३३११/प्र.क्र.१४९/नवि-७, 
दिनांक ३ मार्च ,२०१४. 
(२) नगर विकास विभाग, शा.नि, क्र.एमआरडी-३३१४/प्र.क्र.११९/नवि-७, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१५ 
(३) नगर विकास विभाग, शा.नि, क्र.एमआरडी-३३१४/प्र.क्र.११९/नवि-७, 
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१५ 
(४ नगर विकास विभाग, शा.नि, क्र.एमआरडी-३३१४/प्र.क्र.११९/नवि-७, 
दिनांक २१ मार्च , २०१६ 
(५) नगर विकास विभाग, शा.नि, क्र.एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१८/नवि-७, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१७ 
(६) वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक अर्थसं.२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दिनांक १८ एप्रिल, २०१७. 
(७) नगर विकास विभाग परिपत्रक क्रमांक बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.५०/नवि-४, 
दिनांक २५ एप्रिल, २०१७. 
प्रस्तावना : 


मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-३ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा ५०:५० 
सहभाग असलेल्या मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्रीय शहर 
विकास मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक No.K-9¥099/3§/2008-Metro/MRTS-Il (Vol.Ill), दिनांक १८ 
जुले, २०१४ चे पत्रानुसार मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-३ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र व राज्य 
शासनाचा ५०:५० सहभाग असलेल्या मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेहान लि. विशेष हेतू वाहन कंपनी स्थापन 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कंपनीमध्ये राज्य शासन व केंद्र शासन यांची समान 
गुंतवणूक राहणार आहे. सदर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या कर/झुल्क च्या ५०% रक्‍कम तसेच 
प्रकल्पासाठी खाजगी जमीनीचे संपादन / पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यावरील खर्चासाठी राज्य 
शासनाकडून रु १६१५.१० कोटी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज आणि सदर प्रकल्पावर लागू होणाऱ्या 
राज्यशासन/स्थानिक करांपोटी रु ८०६ कोटी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज असे एकूण रु.२४२१.१० 
कोटी इतकी रक्कम राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून द्यावयाची आहे. सन २०१५- 
२०१६ या वर्षात रु ५५.३२ कोटी (परिशिष्ट -१ ते ३) व सन २०१६-१७ या वर्षात रु. ९०.४७ कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१०५/नवि-७ 


इतकी रक्‍कम (परिशिष्ट-४) मुंबई मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि. कंपनीस राज्य शासनाकडून बिनव्याजी 
दुय्यम कर्ज म्हणून वितरित करण्यात आली आहे. सन २०१७-१८ मध्ये सदर प्रयोजनासाठी 


रु. १३०.०० कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली असून सदर तरतुदीमधून रु. १३०.०० 
कोटी रक्कम मुंबई मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि. कंपनीस राज्य शासनाकडून दुय्यम कर्ज म्हणून 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय - 

१. मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन -३ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून बिनव्याजी 


दुय्यम कर्ज म्हणून रु. १३०, ००,००,०००/- (अक्षरी रुपये एकशे तीस कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम 


मुंबई मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि यांना प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

२. उपरोक्त रक्‍कम "मागणी क्र. एफ-७, ६२१७- नगर विकासासाठी कर्जे ,८०- सर्वसाधारण, 
१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे राज्य योजना, (००) (09) मुंबई मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्पासाठी दुय्यम FO ( राज्य) , ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा, सांकेतांक क्रमांक (६२१७०७७९) या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ मधील मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. 


३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि- 


५, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग मंत्रालय 
मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. शासन निर्णयातील परिच्छेद -१ 


मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून काढून ती मुंबई 


मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि. यास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर 
विकास विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे 


पाठवावे. याबाबतच्या खर्चमेळाची कार्यवाही नवि- ३१ कार्यासनाने करावी. 


४. राज्यशासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत केलेल्या उपरोक्त 
रु.१३०.०० कोटीचा विनियोग मुंबई मेट्रो लाईन-३ साठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला 
केंद्रीय/ राज्यस्तरीय/ स्थानिक करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी तसेच खाजगी जमीनीचे संपादन / 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यावरील खर्चासाठी करावयाचा आहे. 


५. राज्यशासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत उपरोक्त रक्‍कम 
रु.१३०.०० कोटी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून 


सदर प्रकल्पासाठी जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेमार्फत घेतलेल्या मुख्य कर्जाची परतफेड 


केल्यानंतर वसूल करावयाची आहे. 


६. सदर प्रकल्पाच्या मुळ मान्यतेनुसार सदरचे दुय्यम कर्ज बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून 
वितरीत करण्यात येत असले तरी भविष्यात यावर व्याज आकारणी करण्याबाबत शासनाने निर्णय 
घेतल्यास त्या व्याजाची वसूली मुंबई मेट्रो LS कॉर्पोरेशन लि. यांच्याकडून करण्यात येईल. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१०५/नवि-७ 


७. सदर कर्ज सहाय्याची रक्‍कम व भविष्यात त्यावर काही व्याज आकारल्यास त्या व्याजाच्या 
रकक्‍्कमेसह सदर प्रकल्पाचे मुख्य कर्जाची परफेड केल्यानंतर एका हप्त्यात करण्यात यावी. 


८. मुंबई मेट्रो लाईन-३ या प्रकल्पाकरिता राज्यशासनाकडून केंद्रीय व राज्यस्तरीय/स्थानिक 


करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी तसेच खाजगी जमीनीचे संपादन / पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यावरील 
खर्चासाठी प्राप्त झालेली रक्‍कम मुंबई मेट्रो रेळ कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडे जमा झाल्याचे प्रमाणपत्र 


सादर करण्यात यावे. 


९. सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशिल मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण/राज्य शासन /केंद्रशासन यांना सादर करण्यात यावा. 


qo, सदर प्रकल्पासाठी राज्यशासनामार्फत केंद्रीय व खाजगी जमीनीचे संपादन / पुनर्वसन व 


पुनर्वसाहत यावरील खर्चासाठी तसेच राज्यस्तरीय/स्थानिक करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त 
होणाऱ्या रकमांसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 

११. राज्यश्ञासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सदर कर्जसहाय्यासाठी राज्यशासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या कर्जा विषयीच्या इतर संबंधीत अटी व शर्ती लागू राहतील. 


१२. मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबत राज्य शासनाच्या वतीने महानगर 


आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत व वितरीत झालेल्या 
निधीचे संनियंत्रण करावे. 
१३. सदर रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनासाठी खर्च केल्याचे 


उपयोगिता प्रमाणपत्र व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी महानगर 


आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचे मार्फत सादर करावे. 
१४. सदर कर्ज सहाय्याचा वितरणाबाबत शादिक-२०१२/प्र.क्र.४९/त्र्ण व हमी दिनांक 


३०/१२/२०१४ मधील सूचनानुसार महाक्र्ण आज्ञावलीत माहीती भरण्याची कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

१५. राज्य शासनाकडून मुंबई मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पाकरीता आतापर्यंत रु. १४५.७९ कोटी 
इतका निधी दुय्यम कर्ज सहाय्य म्हणून वितरीत करण्यात आला आहे. सदर आदेशान्वये वितरीत 
होणाऱ्या निधीनंतर एकूण वितरीत निधीची परिस्थिती खालील प्रमाणे 


अनु.क्र. | दिनांक रक्‍कम निधी वितरीत करणाऱ्या एकूण वितरीत 
(रु. कोटी) संस्थेचे नाव निधी (रु. कोटी) 
fae =| 93.90.2094 ५५.३२ राज्य शासन ५५.३२ 
2 । 39.03.2099 ९०.४७ राज्य शासन १४५.७९ 
३ | Ward 430,00 राज्य शासन २७५.७९ 
वितरण 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१०५/नवि-७ 


१६. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक 
१८.०४.२०१७ मधील नमूद परिच्छेद क्रमांक ७ ते १८ मधील सर्व अटींची तसेच सदर 
परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट मधील अनुक्रमांक ०३ व ०९ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत 
आहे. 


१७. सदर निधी वितरण आदेशा वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६४/अर्थ-१६, दिनांक 


२७ मार्च, २०१८ नुसार मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
१८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा सांकेतांक २०१८० ३२८१७४६३९०४२५ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


७ Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 
V | ५ h Nn U DN: c=IN, o=Government ‘t Of Maharashtra, ou=Urban Development 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=21ebe4508a75a767041512feeaa6b8f2dSbc8caf857fed2cd2 
. क is 9ce4bbb772da09, 
serialNumber=f8a0fc598f692587efafe9bd62df9e449fdf8 1c803c27a 
S h [| | a t | p a t | | df1782c97c76ebcba5, cn=Vishnu Shripati Patil 
Date: 2018.04.02 18:08:54 +05'30' 
(वि.श्री. पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

३. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 

४. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. मुंबई 

६. महाळेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

७. निवासी after व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

८. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 

९. अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई 

१०.वित्त विभाग (व्यय-३), अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३. 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) 

१२.उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई 

१३.कक्ष अधिकारी नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 

१४.रोख झाखा (५ प्रती), 

१४.निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


१ का का का त 


Lo लर SEES at रेल्वे लाईन-३ प्रकल्पामधील 


: -परिशिष्ट ae राज्यशासनाचें दुय्यम कर्ज सहाय्य मुंबई मेट्रो 
पारा) "९.") रूल कार्पोरेशन यांना करण्याबाबत 
प महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक एमआरडी-३३१४/प्र.क्र.१९९/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ९३ ऑक्टोबर २०९५ 
पहा :- = i - 
(९) शासन निर्णय, नंगर विकास विभाग, क्र.एमआरंडी -३३११/प्र.क्र.१४९/नवि-७, 
दिनांक ३ मार्च .२०१४. यार . 
शासन निर्णय. नगर विकास विभाग, क्र बीयुडी१४९५/प्र.क्र.१४ ३/नवि-४ दिनांक ४ ऑगस्ट 
२०१५ 


(ठे 


— 


प्रस्तावना : मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-३ प्रकल्प क्रार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र ब राज्य शासनाचा ५०:५० सहभाग 
असलेल्या मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्रीय शहर विकास मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक 
Nio.K.-14011/36/2000-Metro/MRTS-II (VoLIIl), दिनांक १८ जुलै, २०१४ चे पत्रानुसार मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन- 
३ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र ब राज्य शासनाचा '५०:५० सहभाग असलेल्या मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरशन लि. 
विशेष हेतू वाहन कंपनी स्थापन करण्यांस मा-यता देण्यात आली आहे. सदर कंपनीमध्ये राज्य शासन व केंद्र शासन 
यांची समान गुंतवणूक राहणार आहे. सदर प्रकल्पास!3ी केंद्र शासनाच्या कर/शुल्क च्या ५० % रक्कम तसंच 
प्रकल्पासाठी खाजगी जमीनीचे संपादन / पुनर्वसन व पुनर्वसाहत याबरील खर्चासाठी राज्य शासनाकडून रु १६१५.९० 
कोटी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज आणि सदर प्रकल्पावर लागू होणाऱ्या राज्यशासन/स्थानिक करांपोटी रु ८०६ काटी 


कोटी 9 


बिनव्याजी दुय्यम कर्ज असे एकूण रु.२४२१.१९० कोटी इतक? रक्‍कम राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज 
म्हणून द्यावयाची आहे. सन २०१५-२०१९६ या वर्षांत अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदी मधून रु ५५.३२ कोटी इतको 
रक्‍कम मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन fer कंपनीस राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 

शासन निर्णय -- 


१.  मुंबईमेट्रे रेल्वे लाईन -३ प्रकल्प कार्यान्नित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून 
रु. ५५.३२.००.०००/- (अक्षरी रुपये पंच्चावन कोटी बत्तीस लाख फक्त) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि यांना प्रदान 


Pa >> FE 


करण्यास यां शासन निर्णयाव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रक्कम" मागणी क्र. एफ-७ ६२१७- नगर विकासासाठी कर्जे ,८०. सर्वसाधारण १९० सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे राज्य योजना, (०० ) (०६) मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरीता राज्य शासनाचे दुय्यम 
कर्ज .५५कर्जे ब आगाऊ रक्कमा, सांकेतांक क्रमांक (६२१७०७७९)या लेखाशिर्षाखाली सन २०१५-१६ मधोल 
मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. 


३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी. नवि-५. यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांना नियंत्रक 


निर्णयातील 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. शासन F परिच्छेद -९ मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्कम 
अधिदान व लेखा अधिकारी. मुंबई यांचेकडून. काढून ती मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यास देण्यासाठी त्यांना 
अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर तिकास विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान ब लखा 


ह 


अधिकारी. मुंबई यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या एखर्चमेळाचो कार्यबाही नवि- 32 कार्यासनाने करावी. 


४.  राज्यशासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कजेसहाय्य म्हणून वितरीत केलेल्या उपरोक्‍त रु.५५.३२ कोटी विनियोग 
मुंबई मेट्रो लाईन-३ साठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोशगन लिमिटेडला केंद्रोय करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी रु.३०.३२ HIT 
खाजगी जमीनीचे संपादन / पुनर्वसन व पुनर्वसाहत याबरील खर्चासाठी रु.२५.०० कोटी असा करावयाचा आहे. 


:९(॥७0()॥७०७०१०७२०१५१॥५५११०७१८०२१२१०९॥8१॥॥॥३१०-६4णा S404. 094 docx 


PANT 


५. ' राज्यशासनाकडून बिनव्याजी दुय्यंम कर्जसहाय्य म्हणून Tale उपरोक्‍त रक्‍कम रु.५५.२२ काटा ASS 
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून सदर प्रकल्यासाठा ठी. जपान आंतरराष्ट्राय 
सहकार्य संस्थेमार्फत घेतलेल्या मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर वसूल HUTA आहे... 


द्व. मुंबई मेट्रो लाईन-३ या प्रकूल्पाकरिता राज्यशासनाकडून KIA व राज्यस्तराय/स्थानक करापाटा येणाऱ्या 
खर्चासाठी प्राप्त झालेल्या रक्‍कम मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडे जमा झालयाचं प्रमाणपत्र सादर करण्यात 
यावे. 


७० संदर रक्‍्कम.बितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशिल मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण/राज्य शासन /केंद्रशासन यांना सादर करण्यात यावा 


८. सदर प्रकल्पासाठी राज्यशासनामार्फत केंद्रीय ब खाजगो जमीनीचे संपादन / पुनबसन ब पुनवेसाहत यावराल 
खर्चासाठी तसेच राज्यस्तरीय/स्थांनिक करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त हाणाऱ्या रक्‍कमासाठा मुबई el र्ल 


कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 


>: राज्यशासनाकडून दल्या जाणाऱ्या सदर कर्जसहाय्यासाठा राज्यशासनान Sasa [नगामत कलल्या कजा 
विषयीच्या इतर संबंधीत अटी ब शर्ती लागू राहतील 


१०. . मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबत राज्य शासनाच्या वतीने महानगर आयुक्त. मुंबई 
महानगर प्रदेश बिकास प्राधिकरण यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. ब बितरांत झालेल्या TAS सानयत्रण कराव 


१९. सदर रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनासाठी खच केल्याच उपयागता 
प्रमाणपत्र व्यवस्थापकीय संचालक मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन यांनो महानगर आयुक्‍त. मुबई महानगर प्रदश [वकास 
प्राधिकरण यांचे मार्फत सादर करावे 


7२. सदर निधी वितरण आदेश वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.पूरक-२०१५/प्र.क्र.१४०/ अथसकल्य-३ 
दिनांक 22 सप्टेंबर, २०१५ च्या परिपत्रकान्वये प्राप्त सूचनांनुसार निगामत करण्यात वत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशनुसार व नावान . 


rn —_— 


- Sat aie] 
अंबर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव र 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
सचिव. शहरी विकास मंत्रालय. भारत सरकार. नवी दिल्ली 
महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण. मुंबई 
व्यबस्थापकोय संचालक. मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. मुंबई 
महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र. मुंबइ 
निवासी अधिदान ब लेखा अधिकारी, (लेखा परोक्षा), मुंबइ 
सहसंचालक. लेखा ब कोषागारे. संगणक कक्ष. नवीन प्रशासकोय इमारत, मुंबई २२ 
अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-३), अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-२ 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) 
उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई 
कक्ष अधिकारी नवि-४, नगर विकास विभाग. मंत्रालय. मुंबई Yoo ०३२ . 
रोख शाखा (५ प्रती), 
निबड नस्तो. नवि-७. 


। 


ठ्ठ 
१ ५॥.९५४१७४०८१७०१०२७०७५६४२५६०२७४४ 


॥३०७०१०७२१०१५१९॥5५००७१८०२१२०५०७७॥$९७श१०(_६१०॥५/१५०५२०१५.५००- 


oe "परिक्रीप्ठा-२ 
मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-३ प्रकल्पामधील 


राज्यशासनाचे दुय्यम कर्ज सहाय्य मुंबई मेट्रो 
रेल कार्पोरेशन यांना करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एमआरडी-३३१४/प्र.क्र.११९/नवि-७ 
" हुतात्मा राजगुरु चौक, नादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ९० नोव्हेंबर, २०१५ 


संदर्भ : शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र.एमआरडी -३३९४/प्र.क्र.१९९/नवि-७, 
दिनांक ९३.ऑक्टोबर, २०१५ 


धू . शुध्दीपत्रक 


| उपरोक्त संदर्भाधिन eres निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ४ येथील मजकूरात “केंद्रीय करापोटी येणाऱ्या 
| | खर्चासाठी रु.३०.३२ कोटी व खाजगी जमीनीचे संपादन / पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यावरील खर्चासाठी 
व रु.२५.०० कोटी" ऐवजी “केंद्रीय करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी रु.१५.०० कोटी व खाजगी जमीनीचे 
संपादन / पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यावरील खर्चासाठी रु.४०.३२ कोटी” असे वाचण्यात यावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशनुसार व नांवाने, 
act ; Pasta) 
अवर सचिव. महाराष्ट्र शासन 


प्रित. Sey .,, 
““्गि..सज्यपाल. महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान hes Sieg hee 
मा, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव” os nen 7 
o>, सचिव. शहरी बिकास मंत्रालय, भारत सरकार, नती दिल्ली 
>: .- र. ' महानगर आयुक्त. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण. मुंबई, 
न TET संचालक. मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. मुंबई 
शा .“पहालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 


र्निबासी अधिदान ब लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. | 
“सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 
ARE ब लेखाधिकारी मुंबई 

/विर्त विभाग (व्यय-३), अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३, 

| नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) 

| “उपसचिव न.कि.-५, नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंब्ड 

| ,क्नक्ष अधिकारी नवि-४. नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 232, 

| oon RST (५ प्रती), 

| eS नस्ती. नवि-७. 


"मचड tT लाईन 3 शुध्दीपत्रक 101120] S.doex 


et | 


ate " मुंबई मेट्रो. रेल्वे. लाईन-३ प्रकल्पामधील 


राज्यशासनाचे दुय्यम कर्ज सहाय्य मुंबई मेट्रो 
रेल कार्पोरेशन यांना करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 

नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एमआरडी-३३१ ४/प्र.क्र.११९/नवि-७ 

हतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :24 मार्च २०१६ 
संदर्भ : (९) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र.एमआरडी -३३११/प्रक्र.१४९/नवि-७, 
दिनांक ३ भार्च ,२०१४. 


(२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र बीयुडी१४१५/प्रक्र.१४३/नवि- 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ 

(३) शासन निर्णय, नगर विकास बिभाग, क्र.एमआरडी -३३ १ड/प्र.क्र.१९९/नवि-७, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१५ | 

(४) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र.एमआरडी -३३१ ड/प्र.क्र.१९९/नवि-७, 
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१५ 


| 
| 
| 
| 


सस्तावना : मुंबई Set रेल्वे लाईन-३ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र ब 
असलेल्या मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. स्थापन करण्यात आली आहे, केंद्रीय 
No.K-14011/36/2009-Metro/MRTS-II (VolID), दिनांक १८ जुलै, 
लाईन-३ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र ब राज्य 
कापोरेशन लि, विशेष हेतू वाहन कंपनी स्थापन करण्यास म 
| व केंद्र शासन यांची समान गुंतबणूक राहणार आहे. सदर प्रकल्पासाठी केंद्र 
क्य तसेच प्रकल्पासाठी खाजगी 

| १६१५.१० कोटी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज आणि सदर प्रकल्पावर लागू होणाऱ्या राज्यशासन/स्थानिक करांपोटी रु 
| ८०६ कोटी बिनव्याजी दुय्यम इतकी रक्‍कम राज्य शासनाकडून बिनव्याजी 
| दुय्यम कर्ज म्हणून द्यावयाची आहे. सन २०१५-२०१६ या वर्षात अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदी मधून रु ५५.३२ 
| कोटी इतकी रक्‍कम मुंबई मेट्रो रेल कापोरेशन लि कंपनीस 


स राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून 
वितरित करण्यास संदर्भ क्र- ३ वरील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तदनंतर संदर्भ wy ate 


दिनांक १० नोव्हेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये त्यास शुंद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. सदर संदर्भ क्र 


३ वरील समक्रमाँकाच्या दिनांक १३ ऑक्टेबर २०१५ च्या शासन निर्णयास पुढील प्रमाणे पूरक पत्र पारित करण्यात 
येत आहे.. 


शासन निर्णय -- 


संदर्भ क्र ३ वरील समक्रमाकाच्या दिनांक १३ ऑक्टेबर २० २५ च्या शासन निर्णयात संदर्भक्रमांक ४ वरील दिनांक 
| १० नोव्हेंबर २०१७ च्या शुद्धीपत्रकातील नमूद केलेल्या सुधाणेसह खालील बाबींचा समावेश करण्यात येत आहे. 


वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१५/प्रक्र.८५/अर्थ-३ , दिनांक १७.०४.२०१५ मधील नमूद 


परिच्छेद क्रमांक ७ ते १८ मधील सर्व अटींची तसेच सदर परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट मधील अनुक्रमांक ०३ 
| व ०९ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. 


सदर कर्ज सहाय्याची रक्कम सपद प्रकल्पाचे मुख्यकर्जाची परफेड केल्यानंतर एका हप्त्यात करण्यात यादी 


7,00[10०७०३०३२०१६१॥७॥००७१ ८०२१ 2\CORSP\NMRCLEquitya4o42094209¢ «docx 


———— 2 कर्ज सहाय्याचा वितरणाबाबत 


सूचननुसार HTM आज्ञाबलीत माहीती भरण्याची कार्यबाही करण्यात यावी. ”. 


रणाबाबत शादिक-२०१९२/प्र.क्र.-४९/त्ट्ण ब हमी. दि. २०/९२/२०९४ मधील 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशनुसार व नांवाने, डवरी 
वाग श्री. ण न 


अवर सर्चिच महाराष्ट्र शासन 


oie, 

मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

सचिव, शहरी बिकास मंत्रालय, भारत सरकार, नबी दिल्ली 
महानगर आयुक्‍त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. मुंबई. 
महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई. 

नवासी अधिदान ब लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 


सहसंचालक, लेखा ब कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई २२ . 


अधिदान व लेखाश्षिकारी मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-र), अर्थसंकल्प-९६, अर्थसंकल्प-३. 

नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) ' 

उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई 

कक्ष अधिकारी नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 
रोख शाखा (५ प्रती), 

निवड नस्ती, नवि-७. 


०10000060०३२०१६६७००१०७१८०२१२००नझन नतल EGU EHR SS 


D:\UDDI 


(=v, ६ मुंबई मेट्रो रेल्वे . लाईन-३ प्रकल्पामधील 
राज्यशासनाचे दुय्यम कर्ज सहाय्य मुंबई मेट्रो 
रेल कार्पोरेशन लि. यांना वितरित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


संदर्भ : (१), नगर विकास विभाग, शा.नि. क्र.एमआरडी -३३११/प्र.क्र.१४९/नवि-७ 
(२) नगर विकास विभाग, शा.नि, क्र बीयुडी१४१५/प्र.क्र.१४३/नवि-४ दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ 
(३) नगर विकास विभाग, शा.नि, क्र.एमआरडी -३३१४/प्र.क्र.१९९/नवि-७ दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ 


स्स्तावना : मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-३ प्रकल्प 
असलेल्या मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्रीय शहर 


लि. विशेष हेतू बाहन कंपनी CANT करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
शासन यांची समान गुंतवणूक राहणार आहे. सदर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या कर/शुल्काच्या ५०% रक्‍कम तसेच 
प्रकल्पासाठी खाजगी जमीनीचे संपादन / पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यावरील खर्चासाठी राज्य शासनाकडून रु १६१५.१० 
कोटी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज आणि सदर प्रकल्पावर लागू होणाऱ्या राज्यशासन/स्थानिक करांपोटी रु ८०६ कोटी 
बिनव्याजी दुय्यम कर्ज असे एकूण रु.२४२१.१० कोटी इतकी रक्‍कम राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज 
म्हणून द्यावयाची आहे. सन २०१५-२०१६ या वर्षात रु ५५.३२ कोटी इतकी रक्‍कम मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. 
या कंपनीस राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरित करण्यात आली आहे. सन २० १६-१७ मध्ये 
सदर प्रयोजनासाठी रु ९०.४७ कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली असून सदर रु. ९०.४७ कोटी रक्‍कम 
मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. या कंपनीस राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


१. मुंबईमेट्रो रेल्वे लाईन -३ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून बिनव्याजी 


रु. ९०,४७,००,०००/- (अक्षरी रुपये नव्वद कोटी सत्तेचाळीस लाख फक्त) इतकी रक्‍कम मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन 
लि. यांना प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे 


२ उपरोक्‍त रक्‍कम " मागणी क्र. एफ-७ ६२१७- नगर विकासासाठी कर्जे ८ ०, सर्वसाधारण १९०, सार्वजनिक 
व इतर उपक्रमांना कर्जे राज्य योजना, (००) (०६) मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरीता राज्य शासनाचे दुय्यम 
कर्ज, ५५ कर्जे ब॑ आगाऊ रक्कमा, सांकेतांक क्रमांक (६२ १७०७७९) या लेखाशिर्षाखाली सन २०१६-१७ मधील 


% उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि-५, यांना 
आहरण ब संवितरण अधिकारी तसेच उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. शासन निर्णयातील परिच्छेद -१ मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम 


-॥००७०३०३२०१६१(5॥०००७१ €0292\CORSP\NMRC LSDGR0R032090.docx 


ह द न खे व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून काढून ती मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यास.देण्यासाठी त्यांना 
अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर विकास विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान ब लेखा 
अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या खर्चमेळाची कार्यबाही नवि- ३ कार्यासनाने कराबी. 


४.  राज्यशासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत केलेल्या उपरोक्त रु.९०.४७ कोटीचा 
विनियोग मुंबई मेट्रो लाईन-३ साठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला केंद्रीय/राज्यस्तरीय/ स्थानिक करापोटी 
येणाऱ्या खर्चासाठी तसेच खाजगी जमीनीचे संपादन / पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यावरील खर्चासाठी कराबयाचा आहे. 


७.  राज्यशासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत उपरोक्‍त रक्‍कम रु.९०.४७ कोटी मुंबई 
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून सदर प्रकल्पासांठी जपान आंतरराष्ट्रीय 
सहकार्य संस्थेमार्फत घेतलेल्या मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर वसूल करावयाची आहे. 


६. सदर कर्ज सहाय्याची रक्‍कम सदर प्रकल्पाचे मुख्य कर्जाची 'परफेड केल्यानंतर एका हप्त्यात करण्यात यावी. 


७. मुंबई मेट्रो लाईन-३े या प्रकल्पाकरिता राज्यशासनाकडून केंद्रीय व. राज्यस्तरीय/स्थानिक करापोटी येणाऱ्या 
खर्चासाठी तसेच खाजगी जमीनीचे संपादन / पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यावरील खर्चासाठी प्राप्त झालेली रक्‍कम मुंबई 
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडे जमा झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


८. सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशिल मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण/राज्य शासन /केंद्रशासन यांना सादर करण्यात ATA, 


९. सदर प्रकल्पासाठी राज्यशासनामार्फत केंद्रीय व खाजगी जमीनीचे संपादन / पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यावरील 
खर्चासाठी तसेच राज्यस्तरीय/स्थानिक करापोर्टी येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त होणाऱ्या रक्‍्कमांसाठी मुंबई मेट्रो रेल 
कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 


१०. - राज्यशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सदर कर्जसहाय्यासाठी राज्यशासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या कर्जा 
विषयीच्या इतर संबंधीत अटी ब शर्ती लागू राहतील. 


ny 


११. मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबत राज्य शासनाच्या वतीने महानगर आयुक्त, मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत व वितरीत झालेल्या निधीचे संनियंत्रण करावे. 


१२. सदर रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनासाठी खर्च केल्याचे उपयोगिता 


प्रमाणपत्र व्यवस्थापकीय संचालक मुंबई मेट्रो रेल कापोरेशन यांनी महानगर आयुक्‍त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण यांचे मार्फत सादर करावे. 


१३. सदर कर्ज सहाय्याचा वितरणाबाबत शादिक-२०१२/प्र.क्र.४९/त्रण ब हमी दिनांक ३०/९२/२०१४ मधील 
सूचनानुसार FEET आज्ञाबलीत माहीती भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


१४. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २०.०४.२०१९६ मधील 
नमूद परिच्छेद क्रमांक ७ ते १८ मधील सर्व अटींची तसेच सदर परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट मधील 
अनुक्रमांक ०३ ब ०९ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. 


१२. सदर निधी वितरण आदेश वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२५/व्यय-र, दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
नुसार मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशनुसार व नांवाने, 


Ae ge | री(्पॉटील] 
उ अवर संचिव, महाराष्ट्र शासन 
wie, 
मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नबी दिल्ली 


०१ ७००॥००७०३०३२०१६१७७०००७१८०२१२९००७३०॥७॥२0-७00१०९०३२०१७.१०७ 


महानगर आयुक्‍त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. मुंबई 
महालेखापाल-.(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२. 
अधिदान वब लेखाधिकारी मुंबई 

वित्त बिभाग (व्यय-३), अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३. 

नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) 

उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई 

कक्ष अधिकारी नवि-४, नगर विकास बिभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 
रोख शाखा (५ प्रती), 

निवड नस्ती, नवि-७. 


DA UDDUD0I903 032098 \usuddo94Z0292\CORSP\NMRCLSDGROR 0320 V9.do0x 


